महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.दुरुस्ती-११२३/प्र.क्र.३५४/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००२३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२३. 


विषय :- वडाळा टी.टी. पोलीस ठाणे हद्दीमधील प्रतिक्षा नगर, सायन येथील पोलीस 
अधिकारी / अंमलदार यांच्या सात इमारतींमधील “लिफ्ट" (उद्घाहक यंत्र) दुरुस्ती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


संदर्भ :- ९१. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, (सुधारित 
amr. fas  २०१३/प्रक्र.  ३०/१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल 2094), 


२. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, 
अनुक्रमांक ०५ 

३. पोळीस सह आयुक्त(प्रशासन), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 
.O.W.No.CP/ACS(H)/D-¢(8)Bldg.Br./SBK/Pratiksha 
Nagar Bldg./Wadala TT PS/Gov-2¢2/2023, दि. १८/१०/२०२३. 


शासन ज्ञापन :- 


पोलीस सह SPAHR), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांनी वडाळा टी.टी. पोलीस ठाणे 
हद्दीमधील प्रतिक्षा नगर, सायन येथील पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांच्या सात इमारतींमधील “लिफ्ट" 
(Saleh यंत्र) दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देणेबाबत प्रस्ताव सादर 
केलाआहे. 


२. सदर कामासाठी शाखा अभियंता माहीम विभाग, सा.बां.(विद्युतविभाग, मुंबई यांनी रु. ७५,८९,४०८/- 
(अक्षरी रुपये पंच्याहत्तर लाख एकोणनव्वद हजार चारशे आठ फक्त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक तयार केले 
आहे. त्यावर उपअभियंता, दादर विद्युत उप विभाग, सा. बां. वि. व कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत 
विभाग, सा. बां. वि., मुंबई यांनी प्रतिस्वाक्षरेत केले असून, अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, (सुधारित शा.नि.क्र. विअप्र 
२०१३/प्र.क्र. 30/93/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ Utes २०१५), आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, अनुक्रमांक ०५ मधील तरतूदींनुसार रु. २,००,०००/- (रुपये दोन लाख 
फक्त) पर्यंतच्या विद्युत विषयक कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार विभाग 
प्रमुखांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या बाबतीत वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत 
तसेच अधिकार प्रदान काही अटींच्या अधीन केले असतील व त्या अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत 
नसेल तर त्या बाबतीत प्रशासकीय किंवा वित्तीय मंजूरी वित्त विभागाच्या (संबंधित व्यय शाखेच्या) पूर्व 
संमतीशिवाय देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-११२३/प्र.क्र.३५४/पोल-७. 


४. त्या अनुसार, सदर प्रकरणी उपरोक्त प्रस्तावातील रु. ७५,८९,४०८/- (अक्षरी रुपये पंच्याहत्तर लाख 
एकोणनव्वद हजार AR आठ फक्‍्त)इतकक्‍्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


प्‌. उक्त खर्च गृहविभाग मागणी क्र. “बी-१, , २०५५ पोलीस, १०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर 
पोलीस (०२) (०१) आस्थापना दत्तमत (२०५५००९७)२७-गौण बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, 
त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

& सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३६/२०२३/व्यय-७ दि. 93/99/2023 
रोजीच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१११७१७५००४३१२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa49567 3fc843c789942459c 
d39fc5561071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BIRA MANE यय 
(नारायणमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३) अपर पोलीस आयुक्त, मध्य प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, (विद्युत)सा.बां. wear, मुंबई [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (विद्युत) विभाग, सा.बां. मंडल, मुंबई [ “Recapitulation Sheet” 

च्या प्रतीसह] 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७) महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवड नस्ती (पोल-७. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


